प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत जाहिरात 
व प्रसिध्दीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र.२५४ /आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - AAT २०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 
दि.०५.०१.२०१७ 
२) आयुक्त, कुटुंब कल्याण व संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
प्रमंमावंयो /२०/४४६३४/२०१८,दिनांक २१.०८.२०१८. 


प्रस्तावना: 
केंद्र शासनाने सर्व गरोदर व स्तनदा मातांसाठी मातृत्व लाभ योजना प्रधानमंत्री मातृवंदना 


योजना या नावाने दि.०१.०१.२०१७ पासून संपुर्ण देशात कार्यान्वीत केलेली आहे. सदर योजनेची 


अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामिण व शाहरी क्षेत्रामध्ये सुरु असून त्याचा लाभ सर्व स्तरातील 


महिलांना व कुटुंबातील पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी देण्यात येत आहे. या योजनेचा प्रसार व प्रसिध्दी 


करण्यासाठी विविध माध्यमांचा समावेश करुन प्रसिध्दी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सदर 


उपक्रमास महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांनी दि.०१.०८.२०१८ च्या 


पत्रान्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर प्रसिध्दी उपक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र. २५४/आरोग्य 3 


शासन निर्णय: 
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत खालील जनजागृती व प्रसिध्दी उपक्रमास आणि त्यासाठी 


MARI अनुदान खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


जिल्हाधिकारी 
कार्यालये, जिल्हा 
रुग्णालये, तहसिल 
कार्यालये, जिल्हा 
परिषदा, महिला 
रुग्णालये व 
महानगरपालिका इ. 
जिल्हयांच्या ठिकाणी 
उपलब्ध होर्डीग्जवर 
संदेश संदेश प्रदर्शित 
करणे 


राज्यातील पंचायत 
समिती, तहसील 
कार्यालय, 
नगरपालिका, 
उपजिल्हा रुग्णालय, 
ग्रामिण आरोग्य 
रुग्णालय, प्राथमिक 


राज्यातील खालील संस्थांमधील होरडींग्जवर 
डिजीटल पध्दतीने फ्लेक्स प्रिटींग करुन संदेश 
प्रदर्शित करणे 

जिल्हाधिकारी कार्यालये - ३६, 


जिल्हा परिषदा - ३६, 

जिल्हा रुग्णालये - १८, 
महानगरपालिका - २६, 

महिला रुग्णालये - १३, 

एका होरडींगचा तपशील - 

आकार - 20 x १० चौ.फू. रंगीत सचित्र 
प्रति होडींगचा दर - रु.३०००/- 

मंजूर होडींग्जची संख्या - २०० 


याबाबत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 


मुंबई यांचेकडून अंमलबजावणी करण्यात येईल. 


संदेशाचा मसूदा अतिरिक्‍त संचालक, (कु.क.) 
पुणे यांचे कार्यालयाकडून अंतिम करुन देण्यात 
येईल. 

राज्यातील खालील संस्थांमधील आवारात 
डिजीटल बॅनर्स तयार करुन Wear प्रदर्डित 
करणे 

पंचायत समिती - ३६०, 


तहसील कार्यालय - ३६०, 
नगरपालिका - २१०, 
उपजिल्हा रुग्णालय - ८६, 


अपेक्षित खर्च 
(रुपये) 


६,००,०००/- 


१५,५३,९३३ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र. २५४/आरोग्य ३ 


आरोग्य केद्र, उपकेद्र, | ग्रामिण आरोग्य रुग्णालय - ३६०, 


या संस्थांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्र - १८११, 

नावर ar ee ae 

ऊं डिजीटल ल क 

बॅनर्स तयार करुन eee 

oa अडा एकूण संस्था र चार रंगात 

ातरांधरदरीत करने. ॥ या TET १३५७६ SaaS "वार अं | 

प्रसिध्दी करणे सचित्र डिजीटल पध्दतीने फ्लेक्स प्रिटींग 
डिजीटल बॅनर्स तयार करणे. 
एका डिजीटल बॅनरचा तपश्ील- 
आकार - ५ फूट x 3 HE= १५ KH. HE 
छपाई- चार रंगात सचित्र डिजीटल पध्दतीने 
फ्लेक्स प्रिटींग डिजीटल बॅनर्स, 
खर्च प्रति बॅनर - रु.११२.८० करांसहित (प्रति 
स्क्वे.फुट रु. ७.५२) 
एकूण बॅनर्सची संख्या - १३७७६ 
याबाबत माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, 
मुंबई यांचेकडून अंमलबजावणी करण्यात येईल. 
संदेशाचा मसूदा अतिरिक्‍त संचालक, (कु.क.) 
पुणे यांचे कार्यालयाकडून अंतिम करुन देण्यात 
येईल. 

३ उपरोक्तप्रमाणे फ्लेक्स आणि डिजीटल बनर्स | ५०,००० 


यांचे आर्ट वर्क तयार करणे. 


४ |S) सहयाद्री दुरदर्शन | संदेशाचा ६० सेकंद कालावधीचा टि.व्ही.स्पॉट | ७,००,००० 
/खाजगी चॅनळवरुन | तयार करुन घेणे 
जनजागृती याबाबत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 


करणेकरीता मुंबई यांचेकडून अंमलबजावणी करण्यात येईल. 
प्रसारणासाठी 
डिव्हीप्रो/ बीटा कॅसेट 
तयार करुन घेणे. 


संदेशाचा मसूदा अतिरिक्त संचाळक,(कु.क.) 


पुणे यांचे कार्यालयाकडून अंतिम करुन देण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र. २५४/आरोग्य ३ 


दररोज सायं. ७.०० वाजेच्या TARGA व | १८,५८,५०० 
सायं.९.३० वाजेच्या बातम्यांमध्ये एकदा याप्रमाणे 
२० दिवस प्रसारण करणे. 

याबाबत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 


ब) सहयाद्री दुरदर्शन 
वाहिनीवर टि.व्ही. 
स्पॉट तयार करुन 
संदेश प्रसारीत करणे. 


मुंबई यांचेकडून अंमलबजावणी करण्यात येईल. 
टि.व्ही. स्पॉट अतिरिक्‍त संचालक, (कु.क.) पुणे 


यांचे कार्यालयाकडून अंतिम करुन देण्यात येईल 


क) Adaption, १,००,००० 
Translation, 

Formating from 

one Media to 

another media . 


a a 


२. वर नमूद उपक्रमांसाठीचा खर्च प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या राज्य सुकाणू संनियंत्रण व 


मुल्यमापन समितीच्या बैठकीत झालेल्या मान्यतेनुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उसनवार 


स्वरुपात घेण्यात आलेल्या रु.१.०० कोटी अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध आरोग्य विषयक उपक्रमांविषयीची जनजागृतीबाबतची 


देयके अदा करण्यापुर्वी दुरचित्रवाणी, रेडीओ, वृत्तपत्रे, जाहिरात फळक, एसटी बस पॅनल तसेच एसटी 


बसमधील सीटबॅक, एसटी स्टँडवरील होर्डींग, प्रवासी रिक्षा पॅनल, रेल्वे डिस्प्ले, एसएमएसव्दारे 


संदेश, सिनेमागृहात प्रसिध्दी, पीव्हीसी बॅनर्स इ.विविध प्रसिध्दी साधनांव्दारे संबंधीत सर्व 


उपक्रमांअंतर्गत प्रदर्शीत केलेल्या जाहिरातींची संख्या व प्रत्यक्ष संख्या बरोबर असल्याबाबत खात्री 


करुन घेण्यासाठी आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी व्यवस्था 


तयार करावी. तद्‌नंतरच देयक अदा करणेबाबत पुढील कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र. २५४/आरोग्य ३ 


४. सदर शासननिर्णय, शासन निर्णय-विअप्र.वित्त विभाग क्र,२०१३.क्र.प्र/३०/२०१३विनियम / 


-भाग२.दि,१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८भाग , 


HAM ate अ-उपविभाग,पहिला४.नियम क्र,७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥8१॥१/89॥॥.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१४१४४४१४३२१७ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 05 h anl Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | n e 5 h Maharashtra, O = Government 


. Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil कय... 
+05'30' 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कु.क./अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


